राज्यातील मेट्रो, मोनो व रेल्वे प्रकल्प 
“महत्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प” 
(Vital Urban Transport Project) म्हणून 
घोषित करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमआरव्हीसी-३३१९/प्र.क्र.४८/नवि-७, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ जून, २०१९ 


प्रस्तावना :- 


मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प-३ (एमयुटीपी-३) प्रकल्पातील विरार-डहाणू रोड रेल्वे प्रकल्प व 
पनवेल-कर्जत नवीन उपनगरीय मार्गिका या प्रकल्पांस महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या 
कलम ३६७७) च्या पोट कलम ३ मधील प्रयोजनाकरिता “निकडीचे शासकीय प्रकल्प” Vital 
Government Project) प्रकल्प म्हणून घोषित करण्याबाबत मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन लि. यांनी 
शासनास विनंती केली आहे. सदर विनंतीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील मेट्रो, मोनो व रेल्वे प्रकल्प 
“महत्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प” (Vital Urban Transport Project) म्हणून घोषित करण्याची 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६, 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ व महाराष्ट्र तसेच मुंबई व महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार महत्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प हे केंद्र/राज्य 
शासन त्यांची प्राधिकरणे, शासकीय कंपन्यामार्फत घेतलेले राज्य शासनाने राजपत्रात अधिसूचीत 
करणे आवश्‍यक आहे. यास्तव, नगर विकास विभागांतर्गत केंद्र/राज्य शासन त्यांची प्राधिकरणे, 
शासकीय कंपन्या मार्फत घेतलेले मेट्रो रेल्वे, मोनो रेल्वे, यासारखे मंजूर केलेले प्रकल्प “महत्वाकांक्षी 
नागरी परिवहन प्रकल्प “(Vital Urban Transport Project)” म्हणून घोषित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. या अनुषंगाने शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


०२. शासन निर्णय :- 


उपरोक्त पार्श्वभूमीवर राज्यशासनाने मंजूर केलेले खालील तक्‍्त्यामधील नागरी परिवहन 
प्रकल्प “महत्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प “(Vital Urban Transport Project)” म्हणून घोषित 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरव्हीसी-३३१९/प्र.क्र.४८/नवि-७ 


अ.क्र मार्गिकेचे नांव मार्गिकेची | अंदाजित मंजूरीचा शासन निर्णय 
लांबी किंमत 
कि.मी. | (रु.कोटीत) 
षि मुंबई मेट्रो लाईन-३ कुलाबा | ३३.५० | २३१३६ ।शा.नि. क्र. एमआरडी-३३११/ 
सिप्झ वांद्रे प्र.क्र.१४९/न.वि.-७ दि. ३ मार्च 
२०१४ 
2 'मार्गिक-२ अ : दहिसर-| १८.६० ६४१० ।शा.नि. क्र. एमआरडी-३३१५/ 
SLUR प्र.क्र.११३/न.वि.-७ दि. १७ 
ऑक्टोबर २०१५ 
3 ।मार्गिका-२ ब: डी.एन.नगर-। २३.६४ | १०९८६ ।शा.नि. क्र. एमआरडी-३३१६/ 
बांद्रा-मंडाले प्र.क्र.४१/न.वि.-७ दि. २५ ऑक्टोबर 
२०१६ 
४ | मार्गिका-४ वडाळा-। 32.32 | १४५४९ | aA. क्र. एमआरडी- 
घाटकोपर-मुलुंड-ठाणे- ३३१६/प्र.क्र.४१/न.वि.-७ दि. २५ 
कासारवडवली ऑक्टोबर २०१६ 
५ | मार्गिका-४अ li काव ९४९ ।शा.नि. क्र. एमआरडी-३३१८/ 
कासारवडवळी ते गाय मुख प्र.क्र,५७ /न.वि.-७ दि. २५ जानेवारी, 
२०१९ 
६ । मार्गिका-५ : ठाणे-भिवंडी- | २४.९० ८४१७ ।शा.नि. क्र. एमआरडी-३३१६/प्र.क्र. 
कल्याण १३९/न.वि.-७ दि.२१ डिसेंबर २०१७ 
७ ।मार्गिका-६ : स्वामी समर्थ । १४.४७ ६७१६ ।शा.नि. क्र. एमआरडी-३३१६/प्र.क्र. 
नगर-जोगेश्वरी-कांजूरमार्ग १४०/न.वि.-७ दि.२१ डिसेंबर २०१७ 
विक्रोळी 
८ | मार्गिका-७ : दहिसर (पूर्वी- | १६.५० ६२०८ ।शा.नि. क्र. एमआरडी-३३१५/ 
अंधेरी (पूर्व) प्र.क्र.११४/न.वि.-७ दि. १७ 
ऑक्टोबर २०१५ 
९ | मार्गिका-७अ अंधेरी - CSIA | १३.५८ ६६०७ ।शा.नि. क्र. एमआरडी-३३१७/ 


व मार्गिका-९ दहिसर-मीरा 
भाईदर 


प्र.क्र.१३८/न.वि.-७ दि. ०२ नोव्हेंबर, 
२०१८ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरव्हीसी-३३१९/प्र.क्र.४८/नवि-७ 


अ.क्र. मार्गिकेचे नांव मार्गिकेची अंदाजित मंजूरीचा शासन निर्णय 
लांबी किंमत 
कि.मी. | (रु.कोटीत) 

हिं o | ठाणे मेट्रो- प्रस्तावित नवीन | २९.०० | १३०९५ ।शा.नि. क्र. एमआरडी-३३१९/ 
ठाणे ते नवीन ठाणे प्र.क्र०८ (भाग-२)/न.वि.-७ दि. ८ 
वर्तुळाकार मेट्रो मार्ग मार्च २०१९ 

हि १ । पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्प -पिंपरी | ४.४१ १०४८ । झा.नि. क्र. पीएमआर-३३१९/प्र.क्र०६ 
चिंचवड ते निगडी मेट्रो (भाग-२)/न.वि.-७ दि. ०२ जानेवारी 
मार्गिका 2098 

१२ । नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्प 82.28 | ११२३९ | AP क्र.एनएमआर-३३१८/ प्र.क्र. 
विस्तार मार्गिका - १) मिहान १४५/न.वि.-७ दि. १४.०१.२०१९ 
ते एमायडीसी इएआर 
मार्गिका  लांबी-१८.८६७ 
किमी 
ऑटोमोटीव्ह चौक ते कन्हान 
नदी लांबी १२.९२५ 
ळोकमान्य नगर ते हिंगणा 
लांबी ६.६५७ कि.मी 
प्रजापती नगर ते टान्सपोर्ट 
नगर लांबी ५.४४१ कि.मी 
वासुदेव नगर ते दत्तवाडी 
लांबी ४.४८९ कि.मी. 

१३ । मोनोरेळ प्रकल्प जेकब| २० २४६० ।शासन अधिसूचना एमएमआर/ 
सर्कल (संत गाडगे महाराज ३३०८/६३९/प्र.क्र.७२/न.वि.-७ दि. १ 
चोक) ते चेंबूर नोव्हेंबर २००८ 

१४ । एमयुटीपी -३ प्रकल्प रेल्वे शा.नि. क्र. एमआरडी-३३१३/ 
प्रकल्पातील मार्गिका प्र.क्र.१३०/न.वि.-७ दि. ७ जानेवारी 
(१पनवेळ कर्जत रेल्वे २९ 2923 व 
मार्गाचे दुपदरीकरण करणे 
(२)पश्चिम रेल्वेच्या विरार-। ६१.७७ ३५७८ 


डहाणू रेल्वे मार्गाचे 
चौपदरीकरण करणे 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरव्हीसी-३३१९/प्र.क्र.४८/नवि-७ 


०३. उपरोक्त प्रकल्प संबंधित अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ “महत्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प 


“(Vital Urban Transport Project) म्हणून अधिसूचित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०६२६११००२९७१२५ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SHRIRAM 
DATTATRAYA 
YADAV 


(श्रीराम यादव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई yoo ०३२. 
३. मा. राज्यमंत्री (नवि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
५. अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
६. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
८. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
९. प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
१०.प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
११.प्रधान सचिव (परिवहन), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
१२.प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
१३.प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
१४.प्रधान सचिव (उद्योग), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
१५.प्रधान सचिव (Sal), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
१६.अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
१७.सचिव (विशेष प्रकल्प), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
१८.सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
१९.अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकिय संचालक, मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ, मुंबई 
२०.आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई 
२१.महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई. 
२२.महानगर आयुक्त, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरव्हीसी-३३१९/प्र.क्र.४८/नवि-७ 


२३.महानगर आयुक्‍त, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नागपूर 
२४.व्यवस्थापकिय संचालक, महाराष्ट्र मेट्रो रेल HRA लि. (महामेट्रो) नागपूर. 
२५.व्यवस्थापकिय संचालक, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. मुंबई. 

२६.आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर. 

२७.आयुक्‍्त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे. 

२८.आयुक्‍त, मिरा-भाईदर महानगरपालिका, भाईंदर, जिल्हा ठाणे 

२९.आयुक्‍त, पनवेल महानगरपालिका, पनवेल जि. रायगड. 

३०.आयुक्त, वसई- विरार महानगरपालिका, विरार. 

३१.उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी लि., मुंबई. 
३२.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ लि.., मुंबई. 
३३.विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे. 

३४.विभागीय आयुक्‍त, नागपूर विभाग, नागपूर. 

३५.विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, नवी मुंबई. 

३६.प्रधान मुद्रांक अधिक्षक, मुंबई. 

३७.पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

३८.पोळीस आयुक्त, मुंबई/ठाणे. 

३९.नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, मुंबई/पुणे. 

४०.सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर. 

४१.जिल्हाधिकारी, ठाणे 

४२.महाव्यवस्थापक, मध्य रेल्वे, मुंबई. 

४३.महाव्यवस्थापक, पश्चिम रेल्वे, मुंबई. 

४४.सह सचिव, नगर रचना, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
४५.संचालक, नगर रचना, मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, पुणे. 

४६.उप सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

४७.कार्यासन अधिकारी (नवि-२३), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४८.निवड नस्ती (नवि-७. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


